महाराष्ट्र शासन 


क्र.अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.१९/११/२०१८ 


विषय :- Ran पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) 
अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींसाठी उद्‌गीर, जि.लातूर येथील १०० प्रवेशक्षमतेच्या 
०१ वसतीगृह इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. MsDP-3/93(8)/2093-PP , दि ३०/१२/२०१५. 
२. शासन पत्र क्र.अ.वि.वि.-२०१५/प्र.क्र. ६८/कार्यासन-७, दि.०३/०३/२०१६. 
३. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अ.वि.वि.-२०१४/ प्र.क्र.१४१/का-७ , 
दि.३१/०३/२०१६ 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अ.वि.वि.-२०१४/ प्र.क्र.१४१/का-७ , 
दि.३०/०४/२०१६ 
५. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. 3/992/2094-MsDP, दि २५/५/२०१६. 
६. जिल्हाधिकारी,लातूर यांचे पत्र दिनांक २१/०६/२०१६. 
७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.४५१७/प्र.क्र.१३/१७/प्रशिक्षण, 
दि.१२/०७/२०१८. 
८. जिल्हाधिकारी,लातूर यांचे पत्र दिनांक ०४/१०/२०१८. 


ज्ञापन:- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहु क्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) राज्यातील sei, जि.लातूर येथील मुलींसाठी वसतीगृह बांधकामाचा 
रु. ५७९.४८ लाख इतका प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्यस्तरीय संनियंत्रण 
समितीच्या सहमतीने केंद्र शासनास पाठविण्यात आला होता. परंतु १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र 
शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित शाक्‍तिप्रदान 
समितीने दि. १४/१२/२०१५ रोजी झालेल्या १०६ व्या बैठकीत लातूर जिल्हयातील उदगीर शहर येथे 
अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे ०१ वसतीगृह इमारत बांधकामाच्या 
रु.३१०.००लाख इतक्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (9) अन्वये कळविण्यात आळे 
आहे. सदर प्रस्तावात केंद्र : राज्य हिस्सा हा ५०:५० असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा 
१५५.००लक्ष व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा १५५.०० इतका आहे. परंतु शासन पत्र दिनांक ०३/०३/२०१६ 
च्या पत्रान्वये राज्यशासनाचा वसतीगृहाचा प्रस्ताव मुलांसाठी नसून मुलींसाठी असल्याचे केंद्रशासनास 
कळविण्यात आले असता, केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक २५/०५/२०१६ च्या शुद्धीपत्रकान्वये उदगीर 
जि.लातूर येथे मुलींसाठी वसतीगृह बांधकामाच्या रू.३१०.०० लाख इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता 
दिल्याचे व निधी वितरणाचा केंद्र हिस्सा : राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात असल्याचे त्याचप्रमाणे केंद्रीय 
प्रथम हप्ता वितरणाच्या वेळी कमी वितरीत झालेली निधीची रक्‍कम दुसऱ्या हप्ताच्या वेळी समायोजित 
(adjust) करण्यात येईल असे केंद्रशासनाकडून कळविले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/ का.०७, 


२. केंद्र शासनाने उदगीर, जिल्हा लातूर येथे अल्पसंख्याक मुलींसाठी ०१ वसतीगृह इमारत 
बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ. शिंग at हिरड्या | प्रशासकीय । केंद्र शासनाच्या | केंद्र । राज्य हिस्स एकूण 
क्र ची | चे प्रमाण | मान्यता मान्यते नुसार | हिस्सा 
संख्या रक्‍कम । प्रती युनिट खर्च 
| अल्पसंख्याक | ६०:४० | ५७९.४८ ३१०.०० १८६.०० | १२४.०० ३१०.०० 
मुलींसाठी १०० 
प्रवेशक्षमतेचे 
०१ वसतीगृह 
इमारत 
बांधकाम 


जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी दिनांक २१/०६/२०१६ च्या पत्रान्वये विषयांकीत ०१ वसतीगृह इमारत 

बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा रु.५७९.४८ लाख इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. सदर दर पत्रक हे सन २०१५-१६ च्या दर सूचीवर आधारित होते. आता जिल्हाधिकारी, लातूर 
यांनी दि. ४/१०/२०१८ च्या पत्रान्वये सन २०१७-१८ च्या दरसूचीप्रमाणे मुलींच्या वसतीगृह इमारत 
बांधकामाचे सुधारित रु.६९९.४१ लाख इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक शासन मान्यतेसाठी सादर केले आहे व 
या सुधारित अंदाज पत्रकास मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण 
समितीच्या दिनांक २५/१०/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या सुधारित प्रस्तावास अनुसरुन उद्‌गीर शहर, जि.लातूर येथील मुलींसाठी ०१ वसतीगृह 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
३. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी सादर केलेल्या SEAR, जि.लातूर येथील मुलींसाठी ०१ वसतीगृह 
बांधकामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकातील तपशील खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.(२) व (३) प्रमाणे आहे :- 


अ.क्र तपशील प्रस्तावाधीन रक्‍कम । प्रशासकीय मान्यता 
रुपये रक्‍कम रुपये 
_ 11 | 2 3 | lA 
(1) | Building Proper 44092150.00 44092150.00 


A) G.F.+F.F.+S.F+T.F. 
i) Area of Building G.F. 471.17 Sqm 
FP: 481.96 Sqm 


5. F. 481.96 Sqm 
T.F. 481.96 Sqm 
Total 1917.05 Sqm 


iii) Cost of Construction 44092150.00 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/ का.०७, 


2 Electrification External (Transformer, MSEB 2645529.00 2645529.00 
Charges,DG sets etc) 6% 
3 Electrification Internal (5%) 2204608.00 2204608.00 
4 Water Supply and Sanitation(5%) 2204608.00 2204608.00 
5 Internal Road as per layout 1000000.00 1000000.00 
| 6 | Solar Energy System 500000.00 500000.00 
7 Furniture minimum(Rs.3000/Sqm) (1917.05 5751150.00 5751150.00 
Sqm@Rs.3000/- sqm 
| 8 | Rain/Roof Water Harvesting 350000.00 350000.00 
| 9 | Fire Fighting arrangement (LS) 100000.00 100000.00 
10 | Soil Investigation | 0.00 | | (0.00 | 
Total ( A) 58848045.00 58848045.00 
11 Add 4% to Contigencies (4%) 2353922.00 2353922.00 
Computerisation 2% 1176961.00 1176961.00 
Add for GST 18% 7061765.00 7061 765.00 
TOTAL (8) 10592648.00 10592648.00 
© Optional items 
Water main storage & Pump House 500000.00 500000.00 
Total © | 500000.00 500000.00 
Total Cost of Project (A+B+ C) 69940693.00 69940693.00 
Say 699.41 Lakh 


8. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी सादर केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार (स्तंभ क्र. (2) व (3) 
प्रमाणे) उदगीर शहर, जि.लातूर येथील मुलींसाठी ०१ वसतीगृह बांधकामासाठी एकूण रु. ६,९९,४०,६९३/- 
(रुपये सहा कोटी AAAI लाख चाळीस हजार Wert Vad मात्र) इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर 
अंदाजपत्रकातील दर हे सन २०१७-२०१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहेत. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी 


सादर केलेल्या 


विषयांकित मुलींसाठी ०१ वसतीगृह इमारत बांधकामास मा.मुख्य सचिव यांचे 


अध्यक्षतेखाळील राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून एकुण 
रु.६,९९,४०,६९३/-(रुपये सहा कोटी नव्यान्नव लाख चाळीस हजार haa) Veal Sas मात्र) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास पुढील विहित अटींच्या अधिन राहून या ज्ञापनाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


१) विषयांकित ०१ वसतीगृह इमारत बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱयाची तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 
२) विषयांकित ०१ वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागार्फत करण्यात 


यावे. 


३) विषयांकित ०१ वसतीगृहाचे बांधकाम जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी सुनिश्चित केलेल्या “अध्यापक 
विद्यालय,उदगीर, जि.लातूर ” या जागेवर करण्यात यावे.सदर जागेवर वसतीगृह व्यतिरिक्त इतर 


कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/ का.०७, 


8) 


१०) 


११) 


षु द 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी विषयांकित ०१ वसतीगृह इमारतीचे 
बांधकाम करण्यासाठी आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन 
निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत 
करावे, 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार विषयांकित ०१ वसतीगृह बांधकामासाठी केंद्र > राज्य हिस्सा 
अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी 
विषयांकित ०१ वसतीगृह बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिऱ्यातील रकमेच्या 
विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे व त्रेमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात 
(अद्यावत छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी विषयांकित ०१ वसतीगृह 
बांधकामाची माहीती विभागाच्या Construction Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी विषयांकित ०१ वसतीगृह 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष 
निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 
जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी विषयांकीत ०१ वसतीगृह बांधकामासाठी दुसऱया टप्प्यातील निधीची 
मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर 
करावीत. 
विषयांकित ०१ वसतीगृहांचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून sarap निर्धारीत 
करण्यात येईल. तदनुसार संबंधित यंत्रणेकडून विषयांकित वसतीगृहांचे व्यवस्थापन करण्यात 
येईल, 
विषयांकीत ०१ वसतीगृह इमारत बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण 
करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील. 
विषयांकित ०१ वसतीगृह बांधकाम प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या 
अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात यावी :- 

अ) जिल्हाधिकारी, लातूर 

आ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

इ) प्राचार्य, अध्यापक विद्यालय,उदगीर, जि. लातूर 


प्रस्तुत प्रकरणी केंद्रशासनाने रू.३१०.०० लाख रक्कमेच्या प्रस्तावास मंजूरी दिलेली आहे.केंद्र 


शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्राने मंजूर केलेल्या विकास कामांच्या बांधकामावरील खर्च केंद्र 
शासनाकडून अनुज्ञेय आहे. जिल्हाधिकारी लातूर यांचेकडून प्राप्त झाळेलारु.६९९.४१ लाख इतक्या 
रकमेचा सुधारित प्रस्तावाची रक्‍कम केंद्र शासनाच्या मान्यतेपेक्षा जास्त आहे. केंद्र शासनाने मंजूर 
केलेल्या प्रकल्पाच्या रु.३१०.०० लाख इतक्या रकमेपैकी ६०% म्हणजेच रु.१८६.०० लाख इतकी रक्‍कम 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे.. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी रु.५१३.४१ लाख (रु. ६९९.४१ लाख वजा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/ का.०७, 


रु.१८६.०० लाख) इतका अधिकचा खर्च राज्य हिश्यातून भागविण्यात येईल. विषयांकित ०१ वसतीगृह 
इमारतीचे बांधकाम वसतीगृहाच्या शासनमान्य टाईपप्लॅननुसार (क्र.11-1_91_- ६११९) करण्यात यावे. 


६. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत वसतीगृह बांधकामातंर्गत केंद्र हिऱ्यावर होणारा खर्च 
“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर 
कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र 
हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य 
हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च )(२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


७. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच 
अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. श्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८१११९११४११०४७१४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


जे Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
D ) | n e S 7 e Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e09 
27ff26cOf016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0 
(0 n a Va n e A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.11.19 11:44:46 +05'30" 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव/शालेय शिक्षण विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

३. जिल्हाधिकारी, लातूर 

४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

५.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,औरंगाबाद. 

६.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. 

७.कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर.... आपणांस विनंती आहे की, उक्त 
आदेशांतील आपणांशी संबंधित निर्देशांवर आपणांकडून आवऱ्यक ती सर्व कार्यवाही प्राथम्याने 
करण्यात यावी. 

८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद, पुणे. 

९. सह संचालक,शिक्षण संचालनालय,औरंगाबाद. 

१०. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/ का.०७, 


११.प्राचार्य, अद्यापक विद्यालय,उदगी, जि. लातूर. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 
१३.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 
१५.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 
१६.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


